सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप 2023 
अंतर्गत पिक विमा हप्त्यापोटी अग्रीम राज्य हिस्सा 
अनुदान अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा 
कंपन्यांना अदा करण्याकरीता रक्कम 
रु.१२६५,७४,७८,४७८/-वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २० जुले,२०२३ 


वाचा:- 

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.११०१९ 

/09/2022-Cr-Il(FTS:9992194), दि.०३.०४.२०२३ 

) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३ 
) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११- अ, दि.२३.०६.२०२३ 
) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.५२/११- अ, दि.२६.०६.२०२३ 
) 
) 


२ 


AN 


oC 


o~ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.६९/२- अ, दि.२६.०६.२०२३ 
आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. सां.८/वि.ह.अनु./अग्नीमहिस्सा/२१२५७/२०२३, दि.२६.०६.२०२३ 


4 
द 


प्रस्तावना:- 

राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र.(३) अन्वये मान्यता देण्यात आली असून 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय कृषि विमा 
कंपनी, आयसीआयसीआय Gas जनरल इंशुरन्स क॑.लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., 
ओरिएन्टल SAR कं.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., YAS सोम्पो जनरल SARA 
कं. लि., चोलामंडलम एम एस जनरल SARA कं. लि., रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स क॑. लि, , एस बी आय 
CRS SAR fey. या ९ विमा कंपनींमार्फत संदर्भ क्र.(४) येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यासंदर्भात संदर्भ क्र.(१) अन्वये प्राप्त केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक 
सुचनातील Annexure मधील अनुक्रमांक २ नुसार राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना काम वाटपाच्या वेळी 
मागील हंगामातील विमा हप्त्याच्या ५०% अग्रीम विमा हप्ता अनुदान ESCROW खात्यामार्फत अदा 
करणेबाबतच्या सुचना आहेत. संदर्भ क्र.(५) अन्वये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत राज्य शासन व केंद्र शासन 
यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयुक्‍्त(कृषि) यांच्या स्तरावर राष्ट्रीयकृत बँकमध्ये ESCROW खाते सुरु करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भ क्र.(६) अन्वये सर्वसमावेशक पिक विमा 
योजना खरीप २०२३ अंतर्गत पिक विमा हप्त्यापोटी अग्रीम राज्य हिस्सा अनुदान रक्‍कम 
रु.१२६५,७४,७८,४७८/- अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना ESCROW खात्यामधून अदा 
करण्याकरीता वितरीत करण्याची विनंती केळी आहे. आयुक्‍्त(कृषि) यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरून 
रु.१२६५,७४,७८,४७८/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी अग्नीम राज्य हिस्सा अनुदान विमा 
कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११ ओ 


शासन निर्णय :- 


कृषि आयुक्तालयाने सादर केलेली मागणी आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचा विचार करता, 
सर्वसमावेहाक पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ अंतर्गत अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पिक विमा हप्त्यापोटी अग्नीम राज्य हिस्सा अनुदान अदा करण्यासाठी 
रक्कम रु. १२६५,७४,७८,४७८/- वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर 
हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) 
यांची राहील. 

५. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.१७०/२०२३/व्यय-१, दि.३०.०६.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०७२१११२७३७८७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SARITA RISHI 


BANDEKAR 
DESHMUKH ह : 


0 


(सरिता बांदेकर- देशमुख 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११ ओ 


६. सहाय्यक संचाळक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

९. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१०.सह सचिव (११-ओ /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

११.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१३.विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि., आयसीआयसीआय हाऊस, 
४१४, वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, मुंबई- ४०० ०२५. 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी st इन्शुरन्स क॑. लि. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन बिझनेस, 
डिस्ट्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

१५.विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं.लि. पुणे. 

१६.विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया SARA कंपनी लिमिटेड, 3 रा मजला, काकडे ब्रिझ 
आयकोन युनिट क्र.२०२ ते ow, गणेशखिंड मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ०१६. 

१७.विभागीय व्यवस्थापक, युनिवर्सल सोम्पो जनरल SARA कं. लि. मुंबई 

१८. विभागीय व्यवस्थापक, चोलामंडलळम एम एस जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., पुणे 

१९.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल SARA कं. लि, मुंबई 

२०.विभागीय व्यवस्थापक, एस बी आय जनरल इंन्हुरन्स कं.लि. पुणे 

२१.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


